बोरी अंबेदरी ल. पा. प्रकल्प, ता. मालेगाव जि. नाशिक 
उजवा कालवा ०.०० ते ११.०० कि.मी. व झोडगे 
वितरिका ०.०० ते ७.०० कि. मी. मध्ये बंदीस्त नलिकेद्वारे 
पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या विशेष दुरुस्ती कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र -२०२०/(प्र.क्र.१६५/२०/सिं.व्य. (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४/०५/२०२१ 


१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र 

जा.क्र./गोमपाविम/तां-१/विवसु.-कडा नाशिक/ धा.क्र.०७/ २०२०/००४९६९, 

दि.१०.०७.२०२० 

शासन निर्णय क्र. सिंचन २०१५/प्र.क्र.२४/२०१५/जसं (धोरण),दि.१३/०१/२०१७. 

शासन परिपत्रक क्र. सिंचन२०१५/प्र.क्र.२४/(भाग-२)/२०१५/जसं (धोरण), 

दिनांक ०२.०२.२०१७. 

४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/(५५०/४/१५)/सिव्य (धोरण),दि. ०२.०५.२०१७ 

५. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/२७/२०१६/लपा-०२, दि.२६/०५/२०१७. 

६. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

७. शासन निर्णय-संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५५१/१७/सिंव्य (कामे) दि. २७/११/२०१८. 

८. अधीक्षक अभियंता, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कार्यालय, नाशिक 
यांचे पत्र क्र. राताससं (१)/दहिकुटे लपा/धाक्र.११/२०२०/४०४/२०२०, 
दि. ०८/०७/२०२०. 


Av AD 


प्रस्तावना- 


बोरी अंबेदरी लघुपाटबंधारे प्रकल्प हा तापी खोरे अंतर्गत नाशिक जिल्ह्याच्या माळेगाव 
तालुक्यातील टिंगरी गावाजवळ बोरी नदीवर बांधण्यात आळा आहे. सन १९९२ या वर्षी सदर 
प्रकल्पाच्या माती धरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले. धरणाचा एकूण पाणीसाठा ३.५४ 
द.ल.घ.मी., उपयुक्त जलसाठा २.८२ द.ल.घ.मी. व सिंचन क्षेत्र ९१० हे आहे. मालेगाव 
तालुक्‍यातील झोडगे, अस्ताने, जळकु, वनपट, लखाणे, व राजमाने इत्यादी गावांचा 
लाभक्षेत्रात समावेश आहे. या प्रकल्पाचा उजवा कालवा ११ कि.मी. व झोडगे वितरिका ७ 
कि.मी. लांब असून खडकाळ व मुरमाड जमिनीतून जात असल्याने आवर्तन काळात सुमारे ८० 
ते ९० टक्के पाण्याची गळती होते. परिणामी त्याचा सिंचनावर विपरित परिणाम होऊन गत पाच 
वर्षात रब्बी हंगामात फक्त २ आवर्तने देऊन सुध्दा सरासरी सरासरी ७७ हे. प्रवाही सिंचन 
झाले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र -२०२०/(प्र.क्र.१६५/२०/सिं.व्य. (कामे) 

बोरी अंबेदरी प्रकल्पाचा उजवा कालवा कि.मी. ०.०० ते कि.मी. ११ व झोडगे वितरिका 
कि.मी. ०.०० ते कि.मी ७.०० ची पाण्याची गळती रोखून आवर्तन कालावधी कमी करुन 
कालव्याची वहन क्षमता सुधारुन प्रकल्पाच्या पुच्छ भागातील वंचित राहणाऱ्या सिंचन क्षेत्राची 
पुनर्स्थापना करण्यासाठी बंदिस्त नलिका प्रणाली प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे 
सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर ७५५ हे. सिंचन क्षेत्र पुर्नस्थापित होणार आहे. 


मंत्रिमंडळाच्या दि. २४/०३/२०२१ रोजीच्या बैठकीत दहीकुटे प्रकल्पाच्या 
अस्तित्वातील कालव्याचे रुपांतर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली मध्ये करण्याच्या प्रस्तावास 
विशेष दुरुस्ती अंतर्गत विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत निर्णय घेण्यात आला 
आहे. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत बोरी अंबेदरी, 
तालुका मालेगाव, जि. नाशिक या लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे कालव्याचे बंदिस्त नलिका प्रणाली 
रूंपातर करण्याच्या कामाच्या विशेष दुरुस्तीच्या रु.१७,८५,०१,२४८/- (सतरा कोटी, पंच्याऐंशी 
लक्ष, एक हजार, Gal अठ्ठेचाळीस मात्र) किंमतीच्या अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 


१. शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/सिं.व्य.(कामे), दि. ०१.०१.२०१५ 
मधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे 
महामंडळावर बंधनकारक आहे. 

२. जलसंपदा विभाग शा.नि.दि. १३ जानेवारी २०१७ व दि.०२/०२/२०१७ मधील 
मार्गदर्शक सुचनांनुसारच प्रस्तावित अंदाजपत्रकात तरतूदी केल्या आहेत याबाबत 
तांत्रिक मान्यता देण्यास सक्षम प्राधिकाराने खात्री करावी व तद्‌नंतरच तांत्रिक 
मान्यता दयावी. 

३. अधीक्षक अभियंता मध्यवती संकल्पचित्र संघटना नाशिक यांचे दि. ४/८/२०१७ 
च्या पत्रान्वये कालवा वितरिकेची सविस्तर सर्वेक्षण निहाय माहिती जसे सा.क्र. 
व अपेक्सनिहाय GL,CBL, Bearing Strata, कालव्यावरील बांधकामे व त्याची 
सद्य:स्थिती इ. माहितीच्या उपलब्धते अभावी प्रणालीचे सविस्तर लंबधेद 
AOR, इनलेट चेंबर संकल्पचित्र, we ब्लॉक आकार व HHI इ. सर्व 
बाबींचे संकल्पन अधीक्षक अभियंता मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना नाशिक 
यांच्याकडून करुन घेवून त्यास मुख्य अभियंता यांचे मान्यता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र -२०२०/(प्र.क्र.१६५/२०/सिं.व्य. (कामे) 


"नलिका वितरण प्रणाली आणि विकेद्रित सिचन वितरण व्यवस्था या दोन्ही 
धोरणांच्या अनुषंगाने एकत्रित कार्यवाही करत असताना लाभक्षेत्रामध्ये असलेले 
सर्व तलाव,बंधारे,शऐेततळी, नैसर्गिक नाले इत्यादी ठिकाणी असलेल्या स्त्रोतांचा 
पुरेपूर वापर होईल याचा विचार करुन संरेखा निश्चित करण्याची कार्यवाही 
करावी. साधारणपणे १०० हेक्‍टर क्षेत्रात चक (chak) प्रस्तावित करुन त्या 
ठिकाणापर्यंत पाईपलाईन द्वारे पाणी उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करावी. 


प. सदर कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. तसेच सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, 
वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दत याची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करण्यात यावी 


६. सदर दुरुस्तीचे काम झाल्यास ७५५ हे. सिंचन क्षेत्र पुर्नस्थापित होईल याची दक्षता 
प्रकल्प यंत्रणेने घ्यावी. 

७. सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था 
स्थापित करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची जबाबदारी अधिक्षक अभियंता यांची 
राहील. 

प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली 
खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (१०) .(०४) 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंडादान (उत्तर महाराष्ट्र 
विभाग) (कार्यक्रम) (४७०१ जे १९४ ५४, गुंतवणुका या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य (कामे) कार्यासनाच्या 
नोंदवही सन २०२१-२०२२ मध्ये अ.क्र. २ वर नोंदविण्यात आलेली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०४१७०२३६६७२७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


oo Digitally signed by Vaijnath pene eae 
Vaijnath 0000 ernie ga 
Manmathappa Chille pagans oe ae 

Date: 2021.05.04 17:08:14 +05'30" 
(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र -२०२०/(प्र.क्र.१६५/२०/सिं.व्य. (कामे) 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,विधानसभा,विधानभवन,मुंबई, 
५. मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन,मुंबई, 
७. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन,मुंबई, 
८. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
१०. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मुंबई, 
१३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनूज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१४. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनूज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१५. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, 
१६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, लातुर, 
१७. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१८. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक, 
१९. कार्यकारी अभियंता, माळेगाव पाटबंधारे विभाग, नाशिक, 
२०. सि.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र -२०२०/(प्र.क्र.१६५/२०/सिं.व्य. (कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०२०/ (प्र.क्र. १६५/२०२०)/ सि.व्य.(कामे) 


दिनांक : ०४/०५/२०२१ चे सहपत्र 


बोरी अंबेदरी ल. पा. प्रकल्प, ता. मालेगाव जि. नाशिक उजवा कालवा ०.०० ते ११.०० कि. 
मी. व झोडगे वितरिका ०.०० ते ७.०० कि. मी. मध्ये बंदीस्त नलिकेद्वारे पाणी पुरवठा 
करण्यासाठीचे विशेष दुरुस्ती काम. 


गोषवारा 
अ.क्र बाब रक्‍कम 
(रुपये) 
शिका सर्वेक्षण (A- preliminary) 8,40,000 
Q भूतर्गत नलिका प्रणालीचे काम (C-works) १४,४५,९६,५३६ 
३ गौण खनिज शुल्क १,०२,४७,२६७ 
8 9% विमा 98,40, 8&4 
4 92% वस्तु व सेवाकर १,७४,०५,५८४ 
६ ३% अनुषंगिक खर्च ४२३,५१,३९६ 
एकूण (रुपये) १७,८५,०१,२४८ 
Va ij n at h eae signed by Vaijnath Manmathappa 
Manmatha ppa 3॥.8- Manarasha, 0 000 4 
laharashtra, = Water Resources 
C h | | | e 26.04 17:08:36 --05'30' 
(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


